रोजगार मेळावे या योजनेचे नांव बदलून ते 
पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा 
असे करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्र. कौविउ २०१८/प्र.क्र.१७५/रोस्वरो -१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- 

१) रोजगार व स्वयंरोजगार शासन निर्णय क्र. धोरण २००७/प्र.क्र. ४१/रोस्वरो-१, दि. २९ जून, २००७. 

२) रोजगार व स्वयंरोजगार शासन निर्णय क्र. धोरण २००७/प्र.क्र. ४१/रोस्वरो-१, दि. ४ फेब्रुवारी, २०११. 
२) रोजगार व स्वयंरोजगार शासन निर्णय क्र. धोरण २००७/प्र.क्र. ४१/रोस्वरो-१, दि. १३ ऑगस्ट, २००९. 


प्रस्तावना :- 

शासनाच्या रोजगार व स्वयंरोजगार धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने 
सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार / स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोक्ते, 
कारखानदार, व्यापारी व सुशिक्षीत बेरोजगार यांचे एकत्रित मेळावे आयुक्‍त, कौशल्य विकास 
रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई यांचेमार्फत आयोजित करण्यात येतात. रोजगार 
मेळावे या योजनेचे नाव बदलण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासनाकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या रोजगार मेळावे या योजनेचे नांव "पंडित 
दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा " असे करण्यात येत असून अन्य अटी शार्ती व उपरोक्‍त वाचा 
येथील अ.क्र. १ ते ३ येथील शासन निर्णयामधील कायम राहतील. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८१००११६०२५८३७०३ असा 
आहे.हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


le 
fa, ou=Skill Development 

, postalCode=400032, 

17392ee0c9038cF4c426c1f9ef65d75e9ac67ec77c 


a: 7 
G a Wa n d e serialNi 92cce2bddffe9d 1 b98d5b31 109f5f81e224273580cfca 
lev Gawani 


jumber=! 
2f478d921078212cf69, cn=Gajanan Wasudev Gawande 
Date: 2018.10.01 16:05:50 +05'30" 


(गजाननवा गावंडे) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत, 

) मा. राज्यपालांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
) 
) 


मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा / विधानपरिषद ), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


6 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ २०१८/प्र.क्र.१७५/रोस्वरो -१ 


५) महालेखापाल, महाराष्ट्र१ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्रर (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
७) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) 
) 


८) मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 
९) आयुकत, कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 


१०) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व संचालनालय, मुंबई 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


१३) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१४) निवडनस्ती (रोस्वरो -१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


